राज्यातील कारागृह उद्योगासाठी आवश्‍यक ६ 
एस व २/२० एस सुताची खरेदी करण्याकरिता 
येणाऱ्या खर्चास मान्यता देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०९१७/प्र.क्र.११३/तुरुंग-२ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १७ नोव्हेंबर, २०१७. 


वाचा 
१) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांचे जा. क्र. कारखाना/सुत खरेदी/प्रशासकीय मान्यता/७४०५/२०१७/कक्ष-१० 
पुणे-१, दिनांक २४/०८/२०१७ 
२) गृह विभाग शासन निर्णय क्र.एमआयएस २४१३/प्र.क्र.१९६/२०१३/अर्थसं-१, 
दि.१९-०९-२०१३ 
३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.९४/अर्थ-३, 
दिनांक ३०.०६.२०१७. 
शासन निर्णय :- 
कारागृह उद्योग विभागासाठी विविध प्रकारचा कच्च्या मालाची आवश्‍यकता असते. कारागृह उद्योगास 
पोलीस विभाग व इतर शासकीय विभागांच्या मागण्या मोठया प्रमाणावर प्राप्त होतात. सन २०१७-१८ या वित्तीय 
वर्षाकरिता हाती असलेल्या मागण्या व अपेक्षित मागण्यांचा विचार करता येरवडा, नागपूर, अमरावती, 
कोल्हापूर व औरंगाबाद मध्यवर्ती व येरवडा खुले कारागृह यांनी कारागृह उद्योगासाठी आवश्‍यक ६ एस २/२० 
एस सुताची मागणी केली असून विभागावर त्याचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे. 


अ. । कारागृहाचे | ६ एसजीसी सुत प्रतिकिलो | २/२० एस जी सी सुत प्रति 
क्र. नाव दर रु १४१ किलो दर रु २४० 
किलो रुपये किलो रुपये 
| येरवडा ३६,४८० | ५१,९४,४४० । २०,९५० | ५०,२८,००० 
२ कोल्हापूर १०,००० १४,१०,००० ९,००० २१,६०,००० 
३ येरवडा खुले 171 | शिश ८,३५० २०,०४,००० 
४ | नागपूर ७,२०० १०,१५,२०० | 93,400 | ३२,४०,००० 
& अमरावती ९,००० १२, ६९,००० २,००० ४,८०,००० 
६ | औरंगाबाद १,७०० २,३९,७०० १,५०० 3,६०,००० 
एकूण- ६४,३८० ९०,७७,५८० ५५,३०० | १,३२,७२,००० 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०९१७/प्र.क्र.११३/तुरुंग-२ 


२. उक्त सुताच्या अंदाजित किंमती यापूर्वी खरेदी केलेल्या सुताचे दर व दरपत्रकामधील प्राप्त 
दराद्वारे निश्चित करण्यात आळे असून, अपर पोलीस महासंचालक व महानिरिक्षक, कारागृह व 
सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी शासनाच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर केली आहे. त्यास 
अनुसरुन या शासन निर्णयान्वये ६ एस जी सी सुताच्या खरेदीस येणाऱ्या रुपये ९०,७७,५८०/- (अक्षरी 
रुपये नव्वद लाख सत्त्याहत्तर हजार पाचशे ऐशी फक्त) तसेच 2/20 एस जी एस सुताच्या खरेदीस 
येणाऱ्या रुपये १,३२,७२,३०/- (अक्षरी रुपये एक कोटी बत्तीस लाख बहात्तर हजार तीस फक्त) इतक्या 
रकमेच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर खरेदी शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.९४/अर्थ-३, दिनांक 
३०.०६.२०१७ मधील तरतूदीनुसार तसेच शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक 
सुचनेनुसार व विहित पध्दतीने करण्यात यावी. 


४. यावरील होणारा खर्च सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षाकरिता उपलब्ध होणाऱ्या मंजूर 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७१११७१७४०५९५३२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Jaysing L.Pawara 
DN: c=IN, o=Government Of Maharasht =Home 


Depart it, postalCode=400032, st=Mahi ht 
Jaysing L.Pawata ४0000 
f61b1c150d64818cb09F90« =Jaysing L.Pawara 
Date: 2017.11.17 17:44:50 +05'30' 


(ज. ल. पावरा) 
सह सचिव, गृह विभाग 


प्रत, 


अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

कारागृह महानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

कारागृह उपमहानिरीक्षक, (पश्चिम विभाग)/पृणे, 

कारागृह उपमहानिरीक्षक, (मध्य विभाग)/औरंगाबाद, 

५. कारागृह उपमहानिरीक्षक, (पूर्व विभाग)/नागपूर 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई 

महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य- १, मुंबई 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य- 2, नागपूर, 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य -२, नागपूर, 

१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

११. अवर सचिव, वित्त विभाग,(व्यय ८/अर्थसंकल्प ११) मंत्रालय, मुंबई-३२, 

१२. अवर सचिव (बीयुडी-१) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई -32, 

१३. निवड नस्ती (तुरुंग- 


०८ WwW A -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


